गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या अधिनस्त असलेल्या हस्ताक्षर व 
छायाचित्रण केंद्र यांच्या आस्थापनेवर १० 
नवीन पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफएसएल ०४१६/प्र.क्र.६४५/पोल-४ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,यांचे पत्र क्र.पोमंस/२६-ब/रिट tide 
क्र.३८१६/पुणे/२१/ २०१२ दिनांक:- 03.02.2098. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे यांच्या अधिपत्याखालील हस्ताक्षर व 
छायाचित्रण कार्यालयाचे पुणे येथे मुख्याळय असून, राज्यात मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर येथे या 
विभागाची ३ विभागीय केंद्रे कार्यरत आहेत. या विभागात महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाणे, मा. 
उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, स्थानिक संस्था, शासकीय व 
निमशासकीय कार्यालये यांचेकडून फौजदारी व दिवाणी स्वरुपाच्या विविध गुन्हयातील 
वादग्रस्त दस्तऐवजांचे परिक्षण व छायाचित्रण केळे जाते. आणि पर्यायाने मा.न्यायदान 
यंत्रणेला महत्वाचा पुरावा उपलब्ध करुन देणे कामी हस्ताक्षर व छायाचित्रण विभागाची 
महत्वाची भुमिका आहे. 


गुन्हेगारांच्या पांढरपेशी गुन्हेगारांच्या प्रवृत्तींना विफल करण्यासाठी दाखल झालेल्या 
वादग्रस्त दस्तऐवजांचे परिक्षण व छायाचित्रण करुन सामाजिक हिताच्या दृष्टीकोनातून तपासी 
यंत्रणांना आणि पर्यायाने न्यायदान यंत्रणेला महत्वाचा पुरावा वेळेवर उपलब्ध करुन देण्याच्या 
उदेश्ाने आणि प्रंलबित असलेली व दाखल होणारी प्रकरणे निकाल काढण्याकरीता नवीन पदे 
निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील हस्ताक्षर व छायाचित्रण कार्यालय, 
पुणे येथील मुख्यालयात तसेच मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर येथील ३ विभागीय केंद्रात खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे नवीन पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल ०४१६/प्र.क्र.६४५/पोल-४ 


अ.क्र. | पदनाम कार्यालनिहाय पदे एकूण | वेतनश्रेणी 
पदे 

प अति.मुख्य शासकीय | औरंगाबाद-०१ nal q 8300-38200, 
दस्तऐवज परिक्षक ग्रेड पे-४६०० 

२ | शासकोय दस्तऐवज | मुंबई-०१, पुणे-०१ ०२ ९३००-३४८००, 
परिक्षक ग्रेड पे-४४०० 

३ | सहायक शासकोय | पुणे-०२, मुंबई-०२, ०७ । ९३००-३४८००, 
दस्तऐवज परिक्षक नागपूर-०२, औरंगाबाद-०१ ग्रेड पे-४२०० 


२. उपरोक्त नमूद एकुण १० नवीन पदे निर्माण करण्यास मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र 
राज्य, यांचे अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.०९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी 
झालेल्या ५ व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३. वरील ded नमूद केलेल्या नवनिर्मित पदांना त्या-त्या पदांसाठी शासनाने विहित 
केलेल्या सेवाशर्ती व अटी लागू राहतील. 


४. उपरोक्त एकूण १० पदांवरील नियुक्‍्तांसाठी अंदाजे वार्षिक आवर्ती रु.५७,०१,०८८/- 
व अनवर्ती रुपये ९३,०००/- एवढया निधीची सन-२०१८-१९ मध्ये पुरक मागणीद्वारे तरतूद 
करण्यात येईल. 


५. याप्रकरणी नियमीत पदांसाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, १०१ 
गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००) (०४) गुप्त वार्ता विभाग (अनिवार्य) (२०५५ ०४३५) ०१-वेतन व १३- 
कार्यालीयीन खर्च या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने अनोपचारिक संदर्भ क्र.१३/आ.पु.क. 
दि. १४.०१.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल ०४१६/प्र.क्र.६४५/पोल-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥089॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११२१६०४४८६२२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


to} lly signed by Sunil 15000८ 
(1 Nn | ॥ Maharashtra, ou=Home 
Depart 400 
2.5.4. 


htra, 
fe5fedb8636c8af019b6dSb7aee19 
466447: 513980 
13d 18d9c61102c1 3bOf35f75 


Sovit ka r snare रानी 
(सु. ज. सोवितकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषाधिकारी,पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 
१३. वित्त विभाग(व्य-७/आ.पु.क), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.निवडनस्ती/गृह विभाग (पोळ-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


